उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, 
जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, जि.सिंधुदूर्ग) 
१०० अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.८४/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ११ एप्रिळ, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-४, 
दि.३०.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ 
कोल्हापूरमंडळ, कोल्हापूर/अपदेमुदतवाढ/सन१९-२०/५३४१-४२/१९, दि.३.०४.२०१९ 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, 
जि.सिंधुदूर्गौ १०० अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ 
ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. या झासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील १०० 
खाटांच्या ४ उपजिल्हा रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, 
जि.सिंधुदूर्ग यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ* मध्ये नमूद केलेल्या १०० अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन 
राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे मंजूर 
केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार विहित 
करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन 
घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 

सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कुटीर 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.८४/आरोग्य-४ 


रुग्णालयाचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)" मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे. (अनिवार्य) (२२१० ०४१३)” मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण आरोग्य सेवा -विषम चिकित्सा, ११०, रुग्णालये व दवाखाने, (०१) इतर रुग्णालये व 
दवाखाने (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (अनिवार्य) (२२१० ०३१५)” मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा, (०६) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (अनिवार्य) (२२१० ०२२६)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 
अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१७०५०३३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


. ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V eC 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.04.11 15:41:46 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र (जि.प.स्तर), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 

१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 

११. वित्त विभाग ( व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३ / अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 
उपजिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 


aH, (तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या वेतनश्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे 
i (पुर्ण रुपयात) शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 


आली तो शा.नि.कृ. व दिनांक त्याचा दिनांक 


२२१० वैद्यकिय आणि 
WH 208/2003/ सार्वजनिक आरोग्य 
आरोग्य४/दि. ०६-सार्वजनिक आरोग्य ००१ 
संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८) प्रा.आ.क्रेदाचा 
ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे. (२२१००४१३) 


१४/८/२००३ 


सा.आ.विभागाचे शासन 
निर्णय क्रमांक अपदे- 


दि. ०१/०३/२०१९ ते 


क 
पा १७५0 कत dug 
ताता ee! al ed ees” ares or 
सीआर-३/जाबॅक/ |परिसेविका वर्ग-३ za २०१८ sce वतन ana 
ree कलर रुचे 
नोव्हेंबर-२००४ प्रकल्प ग्रामीण /कुटीर रु.चे 


शत विध भव वीक eal jesse 

बाहयअर्थसहाय्यप्रकल्प 
al (ape) 
i 

aa उ.जि.रु.गडहिंग्लज एकूण पदे शिका 


br 200 खाटा उपजिल्हा रुग्णालये Page 1 of 4 


अ.क्र. |तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे warfare 


शासन निर्णयान्वये निर्माण संख्या (पुर्ण रुपयात)  शिवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 
केली तो शासन निर्णय आली तो a fas. व दिनांक त्याचा दिनांक 
क्रमांक व दि 
>>) 
रुग्णालय, OTT TST. प्रात 


वैद्यकिय अधिकारी ,वर्ग- र १५६००.३९ १०० २२१० वैद्यकिय आणि सार्वजनिक 


अधिपरिचारीका वर्ग-३ ९३००, ३४८०० आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य 


००१ संचालन व प्रशासन 
कक्षसेवक वर्ग-४ व 
(०१)(०८) प्रा.आ.क्रेदाचा ग्रामीण 
'एकूण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे . 


(२२१००४१३) 


आरएलएच २००३/४२९/प्र.क़. 


१९ ०-अ/आ-४ दि.२६.७.२००४ CCC ०-७४रड० 


ay 


« 


वैद्यकिय अधिकारी (शस्त्रक्रिया ) वर्ग-२ 
वैद्यकिय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र) १५६००-३९ १०० 


बधघिरीकरण शास्त्रज्ञवर्ग-२ १५६००-३९ १०० 
2 


१५६००-३९ 200 


| 


oy 


वैद्यकिय अधिकारी (भिषक) वर्ग-२ १५६००-३९ १०० 
वैद्यकिय अधिकारी (बालरोग) वर्ग-२ 


वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ 


ay 


24 G00- 38 १०० 
१५६००-३९ १०० 


सा.आ.विभागाचे शासन 


सहाय्यक अधिसेविका वर्ग-३ 2 निर्णय क्रमांक अपदे- २२१० वैघकिय सेवा व 
परिसेविका वर्ग-३ ९३००-३४८०० दि. ०१/०३/२०१९ ते । सार्वजनिक आरोग्य, ०१ 


अधिपरीचारीका @300-8¥e00 दि. २९/०२/२०२० नागरी आरोग्य सेवा व विषम 


sro WRT 
औषध निर्माता परग्मरगर०० 
वाहन चालक ८५२००-२०२०० 


बाहयरुग्ण सेवक वर्ग ४ CCE HOSE O 
शस्त्रक्रियागृह परिचर CEE ०-७डरड० 
कक्षसेवक /परिचर वर्ग-४ CCE ०-७डडई० 


ब्रणोपचारक CCE HVS O 
सफाईंगार SEE OYE O 
शिपाई,वर्ग-४ ड४४०-७४डई० 


वरिष्ठ लिपीक वर्ग-३ ५२००-२०२०० 
बाहयरुग्ण लिपीक वर्ग-३ परग्मरगर०० 
एकुण [| 
हाय र्‍या न १ 


br 200 खाटा उपजिल्हा रुग्णालये Page 2 of 4 


२०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य- 
४ दि.३० ऑक्टोबर एप्रिल, चिकित्सा, ११० -रुग्णालये व 


शासन निर्णय, .ग्रामीण-२००९/प्र mw, 
१०१/ ०९/आरोग्य-४ दि.५ 
ऑगस्ट, २००९ 


दवाखाने (०६)(०१) 
मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय 
रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१० ०२२६) 


२०१८ 


“२७ | “७ 
“ 


y A A] A “७ | “5 | “० ॥। “० | “० ॥ “०७ | “७० c 
| |शभजभुभभगभनगुभमभगनगनु१ ११) 


“wo 
A 


Ro 


wo 


A 


=) @] » 
fi 
ah 
{ 
जी 
3p 
4 
4 
4 


वेतनश्रेणी 
(पुर्ण रुपयात) 


वाजल्हा रुग्णालय, सावतवाडा जि सघुदुग 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग २ १०६००. इर १०० ee वा 
सार्वजनिक आरोग्य ०६ 
परिसेविका वर्ग-३ @q00,8¥e00 सार्वजनिक आरोग्य ००१ 
आ.विभागाचे संचालन व प्रशासन 
शासन निर्णय कृ. |अधिपरिचारीका वर्ग ३ ९३००. इडटट ०० 4068 ae (०१)(०९) Te 
जाबॅकप्र २००३/सी निर्णय क्रमांक अपदे- सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
दि. ०१/०३/२०१९ ते 


प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ 


अपघात विभाग सेवक वर्ग ४ 


५२००.२०२०० 
२०१८ 


CCCO VECO 


आर-३ /जाबॅक/आरोग्य |ओऔषध निर्माता वर्ग-३ ;रर्र२०२०० २०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य- sai Sel 
४ दिनाक ७ जुलै,२००३ ऑक्टोबर दि. २९/०२/२०२० | उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये 
जुल, a) 8 दि.३० ऑक्टोबर एप्रिल, श्रेंणीवर्धन ( २२१०४६२४) 


[11111 ज्त्रलक्तानलूनक <7 


br 200 खाटा उपजिल्हा रुग्णालये Page 3 of 4 


aH, |तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे warfare 


शासन निर्णयान्वये निर्माण संख्या (पुर्ण रुपपात) शेवटी पदे पुढे चाळू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 
केली तो शासन निर्णय आली तो a fas. व दिनांक त्याचा दिनांक 
क्रमांक व दि 
4 fel 
प रुग्णालय, Hu . रिधुडर्ग. 


ap, तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या ig पद वेतनश्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे लेखाशिर्ष 
शासन निर्णयान्वये निर्माण संख्या (पुर्ण रुपपात) शेवटी पदे पुढे चाळू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 
केली तो शासन निर्णय आली तो शा.नि.कृ. व दिनांक |त्याचा दिनांक 
क्रमांक व दि 


es 
शासन निर्णय कृ. ।परिसेविका ates poe २२१० वैधकिय सेवा व 
WaT २००३ सार्वजनिक आरोग्य ०६ 
आर-३ /जाबॅक/आरोग्य आ.विभागाचे ी 
ह च्य सा.आ.विभागाचे शासन ace प्रतित 
* लक 1 २००२ मित सिलत नर्म i | 
निर्णय क्रमांक अपदे- (०१)(०९) महाराष्ठ आरोग्य 
प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ MRSS ee TSS दि. 09/03/2098 ते प्रकल्पांतर्गत 
क्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
२०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य- ee 
बाहयरुंग्ण लिपीक वर्ग-३ हिल आक दि. २९/०२/२०२० | ग्रामीण/कुटीर रु 
४ दि.३० ऑक्टोबर एप्रिल, 


YEE ०,७४४० उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये 


R CCEO GCC O 
कक्षसेवक वर्ग-४ 
1111111 उरतात कळ 


२०१८ श्रेंणीवर्धन ( २२१०४६२४) 


“७ “७ 
EREREERE 
“wo 
w 


उ.जि.रु.गडहिंग्लज,जि.कोल्हापूर 


उ.जि.रु..कळंबणी जि.रत्नागिरी 


उ.जि.रु.कणकवली,जि .सिंधुदुर्ग 28 


br 200 खाटा उपजिल्हा रुग्णालये Page 4 of 4 


